महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक 
१४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिमेची जाहिरात 
वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५३/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २० मार्च, २०१५ 

वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 

२) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९/मगातंमुगा/ 

जाहिरात/ २९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४. 

प्रस्तावना : 

शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 
मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, spam तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. 
आकाराची कृष्ण धवल जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी नाशिक 
परिक्षेत्रातील सर्व "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून दिनांक १४ ऑगस्ट,२०१४ रोजी माहिती व 
जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची ३४ वृत्तपत्राची देयके विभागास 
WIT झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये १,४६,८००/-( अक्षरी रुपये 
एक लाख शेहचाळीस हजार आठशे फक्त) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये १,४६,८००/-( अक्षरी रुपये 
एक लाख WAS हजार sal फक्त) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. ३४ वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र 
तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व 
प्रचार यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ३४ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये १,४६,८००/-( 


अक्षरी रुपये एक लाख शेहचाळीस हजार आठशे फक्त) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय 


वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे 


धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१२१४/प्रक्र-१५३/पोल-१५ 


५. याखाली होणारा खर्च रुपये १,४६,८००/-( अक्षरी रुपये एक लाख शोहचाळीस हजार areal 


फक्त ) मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोळीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 


०५३३) २६ जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक २६/२०१५, व्यय-७ 


दि.२१/१/२०१४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३१९१५१३०२६०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


R am d as Sahebrao Khomane 
Saheb र ee 
a L 8 rao Maharastra, O = Government Of 
harashtra, = k Officer 
Khomane Date: 2015.03.27 12:01:29 +05'30 
सोबत :- विवरणपत्र-अ रा.सा. खोमणे 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (38 बीलासह) 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक नाशिक,अहमदनगर,जळगाव, धुळे,नंदुरबार. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. वित्त विभाग(व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी नाशिक,अहमदनगर,जळगाव, धुळे,नंदुरबार. 
१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१२१४/प्र.क्र-१५३/पोल-१५, दि. २० मार्च, 2094 सोतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र वर्तमानपञाचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीची | जाहीरातीचा 
रक्‍कम दिनांक 
नाशिक ग्रामीण 
[es] सायं दैनिक नाशिक दौरा, नाशिक ०२४ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
२ | दैनिक आजचा दिनकर मालेगांव, नाशिक १२०५८ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
३ | दैनिक war, पंचवटी नाशिक २८८७ ४४००/- | १४/०८/२०१४ 
४ | डिसिप्लिन दैनिक मालेगांव, नाशिक ४५ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
५ | दैनिक मोक्षिणीवार्ता मालेगांव, नाशिक ८३५ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
६ | दैनिक बहुजनरत्न लोकनायक, नाशिक बी/१२२३/१४-१५ 4200/- | १४/०८/२०१४ 
७ | दैनिक तरजुमाने उदू, मालेगांव, नाशिक ३४८ २४००/- | १४/०८/२०१४ 
८ देशदूत सार्वमत, नाशिक 9894/NSK/ADVT/CRIN ८००० १४/०८/२०१४ 
१॥/०८१३८ 
९ देशदूत टाइम्स, नाशिक 9894/NSK/ADVT/CRIN ३६०० १४/०८/२०१४ 
५/०८१३९ 
[Se | o | लोकमंथन, नाशिक 92019 ३६०० १४/०८/२०१४ 
हि १ | दैनिक sey समाचार, मालेगांव, नाशिक ४०२३ २४०० १४/०८/२०१४ 
एकूण ४०,८००/- 
अहमदनगर 
१२ | केसरी मराठा ट्रस्ट, अहमदनगर ६६२१५ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
१३ | दैनिक लोकमंथन, अहमदनगर ४२९ ३६००/- | १४/०८/२०१४ 
१४ सार्वमत, अहमदनगर 98 94/NSK/ADVT/CRIN ६८०० १४/०८/२०१४ 
५/०८१४३ 
१५ | पुढारी, अहमदनगर ९०४८ ७२००/- | १४/०८/२०१४ 
१६ | दैनिक युवावार्ता, संगमनेर, अहमदनगर २५२ ३२००/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण २४,८००/- 
जळगांव 
१७ | दैनिक आव्हान, जक्गांव २७४७ ५६००/- | १४/०८/२०१४ 
१८ | दैनिक जनशक्ती, जळगांव ०२४ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
१९ | जळगांव तरुण भारत, जळगांव १४-१५/११७७ ५२००/- | १४/०८/२०१४ 
२० । दैनिक साईमत, जळगांव 51००७१३ ४४००/- | १४/०८/२०१४ 
२१ | दैनिक पुण्यनगरी, जळगांव [)/१४-०८/४८३८२ ८८००/- | १४/०८/२०१४ 
२२ | दैनिक देशोन्नती, जळगांव 0००४९३ ४८००/- | १४/०८/२०१४ 
२३ | देशदूत सार्वमत, जळगांव १४१५/५१$८/१०५/०5॥४ | ८०००/- | १४/०८/२०१४ 
१/०८१४० 
२४ | दैनिक एरंडोल वार्ता, जळगांव ५७३ २०००/- | १४/०८/२०१४ 
एकूण ४४,०००/- 


२५ | दैनिकवार्ता, धुळे ३१८ ४८००/- _। १४/०८/२०१४ 
२६ | दैनिक राजरंग टाइम्स, धुळे ३११ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
२७ | दैनिक पथयात्री, धुळे २३२ 3200/- | १४/०८/२०१४ 
२८ | दैनिक सारथी, धुळे १४३ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
२९ eared, धुळे 98 94/NSK/ADVT/CRIN ४८०० १४/०८/२०१४ 
४/०८१४१ 
एकूण | १८,४००/- 
नंदूरबार 

३० दैनिक देशदूत, नंदूरबार 98 94/Nsk/ADVT/CRINV/ 3g00/- १४/०८/२०१४ 

०८१४२ 
३१ | दैनिकवार्ता, नंदूरबार ३१९ ४०००/- | १४/०८/२०१४ 
३२ | दैनिक खानदेश गौरव नंदूरबार ५१२ २८००/- | १४/०८/२०१४ 
३३ | दैनिक नंददर्शन, नंदूरबार ३०२ ५६००/- १४/०८/२०१४ 
३४ | आपला महाराष्ट्र, नंदूरबार ८९४४ २८००/- | १४/०८/२०१४ 

एकूण १८,८००/- 

एकूण १,४६,८००/- 


